रजा मंजूरीबाबत... 
डॉ.जे.एस.धनोकार 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.४५/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, इमारत संकुल, 
८ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 


दिनांक :- १० मे, २०२१. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- अरजा-२४९३/५९/सेवा-९ दि.१६.०७.१९९४. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - सेनिवे-१००१/२९/सेवा-४ दि. १५.०१.२००१. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -सेनिवे-१००१/१३०/सेवा-४ दि.०२.०६.२००३. 
४) सहसंचालक,(प्रशासन)आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई यांचे क्र.संआसे/२ब/टे-२/रजा डॉ.जे.एस. 
धनोकार/२ब/३२८/२०१९,दि.०२.०८.२०१९. 


शासन आदेशा:- 

संदर्भ क्र.४ अन्वये डॉ.जे.एस.धनोकार, वैद्यकिय अधिकारी,गट-ब यांचा अनधिकृत गैरहजेरीचा दिनांक 
१६.४.२०१३ ते ०५.०९.२०१३ (१४२दिवस) व दिनांक ०७.०३.२०१४ ते २५.११.२०१५ (६२८ दिवस) इतका 
कालखंड अकार्यदिन म्हणून ठरविण्याचा व सदर अनुपस्थितीचा कालावधी हा त्यांच्या सेवानिवृत्ती विषयक 
कुठल्याही लाभविषयक प्रयोजनार्थ गणल्या जावू नये असा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयाने सादर केला आहे. 
संदर्भ क्र.३ च्या वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२.०६.२००३ मधील परिशिष्ट १ मधील अनुक्रमांक ३ नुसार 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ नियम ६३ (६) नुसार डॉ. धनोकार यांच्या रजेशिवाय अनुपस्थित 
राहिल्याचा खालील पूर्ण कालावधी अकार्यदिन म्हणून समजण्यात येत आहे. सदर अनुपस्थितीचा कालावधी 
कोणत्याही सेवा प्रयोजनार्थ (निवृत्ती विषयक लाभासह) ग्राहय धरण्यात येवू नये व तशी स्पष्ट नोंद सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नावव । रजेचे कारण | रजेचा कालावधी मंजूर रजेचे स्वरूप 
पदनाम 
गि डा.जे.एस.धनोकार, वैद्यकिय दि.१६.०४.२०१३ (१४२-दिवस) 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब ते अकार्यदिन 
दि. 04.08.2093 
२ वैद्यकिय दि.०७.०३.२०१४ (६२८-दिवस) 
ते अकार्यदिन 
दि. २५.११.२०१५ 


शासन आदेशा क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.४५/सेवा-१ 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१५०२२९८९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 


S (0 n t a k ke OM fc Gone Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


p re m a n a n d 2.5.4.20=248f3abd9 1 9bce9c4e68555abc7e46 


7b111¢c53a87e167edcc566a40a1 2ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939bab 


Drnyaneshwar iscznsen यदा 


Date: 2021.05.10 16:29:38 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), १/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
3. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४. सहसंचालक,(अर्थ व प्रशासन), आरोग्य Va, sya sa, Hay. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा ,अकोला मंडळ, अकोला. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,अकोला. 
८. डॉ.जे.एस.धनोकार,वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब, (आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्‍तालय,मुंबई यांचेमार्फत) 
९. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती(सेवा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


